RNI No . MAHBIL/ 2009/ 39966 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ -कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६/ अग्रहायण २४- ३०, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


प 


मिपचा 


प 


नयमा 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ - ख (१ ) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक एसईसी / १०९५/ १०१ / डेक्स-३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस- २०१० / प्र.क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन परिपत्रक क्र . संकीर्ण . २/ २०११/ प्र. क्र . १३/ ई- १, दिनांक २९ मार्च २०१२ . 
( ५ ) तहसीलदार , रोहा यांचे पत्र दिनांक ३ मार्च २०१६ . 
( ६ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ . 

( ७ ) तहसीलदार , रोहा यांचे पत्र क्र . साशा / कार्या- १/ आ . सोडत / २०१६, दिनांक २ डिसेंबर २०१६ 
क्रमांक साशा/ कार्या- १/ ग्रा.पं. निरर्हता/ १९७ / २०१६ . - ज्याअर्थी, श्री . अशोक दगडू घावटे , रा. ग्रामपंचायत तिसे, ता . रोहा यांनी माहे 
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये तिसे , ता . रोहा या ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक लढविलेली आहे . उपोद्घात क्र . ५ अन्वये श्री . अशोक दगडू घावटे 
यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीचेनिकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोगाने उपोद्घात क्र . २ अन्वयेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये, म्हणजे 
निवडणुकीचानिकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत निवडणूक खर्चाचे हिशोब सादर केले नसल्याचे कळविलेले आहे . 

ज्याअर्थी, श्री . अशोक दगडू घावटे, यांना याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक ११ मे २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आलेली 
आहे . सदर सुनावणीस उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दिलेले आहे की , ग्रामपंचायत तिसे येथील निवडणुकीचा खर्चाचा हिशोब त्यांनी निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचेकडे पाठविला आहे व त्याबाबतची पोहोच ते सादर करणार आहेत . परंतु , तद्नंतर खर्च सादर केल्याबाबतची पोहोच त्यांनी 
दाखल केलेली नाही . 

निवडणूक निर्णय अधिकारी, तिसे यांचेकडे याबाबत विचारणा केली असता , उपोद्घात क्र . ६ अन्वये त्यांनी खुलासा केलेला आहे की , 
ग्रामपंचायत तिसे येथील सार्वत्रिक निवडणूक पार पडल्यानंतर सरपंच निवडणूक, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी घेण्यात आलेली आहे. त्यानंतर 
निवडणूक प्रक्रियेसंबंधित कागदपत्रे तहसीलदार, रोहा यांचे कार्यालयाकडे निवडणूक लिपिक यांचेकडे जमा केलेली आहेत . त्यामुळे श्री . अशोक 
दगडू घावटे , यंची निवडणूक खर्चाबाबतची कागदपत्रेही तहसील कार्यालयाकडे असण्याची शक्यता आहे. 


भाग एक - अ -( को . वि .पु .) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४ - ३० , शके १९३८ 

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सादर केलेल्या खुलाश्यानुसार तहसीलादर , रोहा यांचेकडे याबाबत विचाराणा केली असता उपोद्घात 
क्र . ( ७ ) अन्वये खुलासा केलेला आहे की , निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत , तिसे येथील सरपंच निवडणूक झाल्यानंतर त्यांचेजवळील 
निवडणुकीशी संबंधित कागपत्रे त्यांनी संबंधित निवडणूक लिपिक यांचेकडे हस्तांतरित केली असल्याचेकळविले आहे. त्या अनुषंगाने त्यांचे कार्यालयाचे 
अभिलेख तपासले असता, श्री . अशोक दगडू घावटे यांनी माहे ऑक्टोबर , २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीचा खर्च सादर केल्याचे आढळून येत 
नाही . 


वरील विवेचन पहाता, श्री . अशोक दगडू घावटे, यांनी सादर केलेल्या खुलाश्यामध्ये तथ्य आढळून येत नाही . तसेच, निवडणूक खर्च सादर 
केल्याबाबत त्यांनी कोणत्याही प्रकराची पोहोच सादर केलेली नाही . सबब श्री . अशोक दगडू घावटे यांनी सादर केलेला खुलासा फेटाळण्यात येत 
आहे . 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचे हिशोब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तीस, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या 
कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ३) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ मधील कलम १४ - ख (१) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र. (४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायतविषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व 
काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत , तिसे, ता . रोहा येथील सार्वत्रिक निवडणुकीचेनिकाल दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले 
आहे. सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित 
केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, श्री . अशोक दगडू घावटे, यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशोब देण्यात कसूर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, माहाराष्ट्र ग्रापपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४ - ख (१) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , पी. डी . मलिकनेर , अपर 
जिल्हाधिकारी रायगड खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


मिपचा 


आदेश 


श्री. अशोक दगडू घावटे यांना या आदेशापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता ग्रामपंचायत , तिसे, ता . रोहा येथील सदस्य म्हणून राहण्यास 
किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे. 


पी. डी. मलिकनेर, 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १५ - २१, २०१६ / अग्रहायण २४- ३० , शके १९३८ 


३ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
वाचले. - ( १) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४ - ख ( १ ) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक एसईसी / १०९५ / १०१/ डेक्स- ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश क्रमांक रानिआ/जिपपंस - २०१० / प्र.क्र . ९ / का - ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१०. 
( ४ ) शासन परिपत्रक क्र . संकीर्ण. ०२/ २०११/ प्र.क्र . १३ / ई-१, दिनांक २९ मार्च २०१२ . 
( ५ ) तहसीलदार , पोलादपूर यांचेपत्र क्र . ग्रापनि / कात -११/ १/निवडणूक खर्च/ २०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ . 

( ६ ) तहसीलदार , पोलादपूर यांचे पत्र क्र . ग्रापनि / कात - ११ /१/ खर्च अहवाल / २०१६ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६. 
क्रमांक साशा/ कार्या- १/ ग्रा .पं . निरर्हता / ७ / २०१६. — ज्याअर्थी, श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, रा. ग्रामपंचायत, तुर्भे बु., ता . पोलादपूर 
यांनी माहे एप्रिल २०१६ मध्ये तुर्भे बु ., ता . पोलादपूर या ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविलेली आहे . उपोद्घात क्र . (५ ) अन्वये श्रीमती कमळ 

मपंचायत निवडणुकीचेनिकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून राज्य निवडणूक आयोगाने उपोद्घात क्र . २ अन्वयेनिर्धारित केलेल्या 
वेळेमध्ये , म्हणजे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांत निवडणूक खर्चाचेहिशोब सादर 

ज्याअर्थी, श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, यांना याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी दिनांक २८ जुलै २०१६ रोजी सुनावणी 
घेण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणीस उपस्थित राहून त्यांनी लेखी म्हणणेदिलेले आहे की , तुर्भे बु. ग्रामपंचायतीची निववडणूक त्यांनी लढविली 
आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा खर्च त्यांनी लेखीनिवडणूक निकाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सादर केला होता . परंतु चुकून सेतू 
कार्यालयामध्ये सादर केला. सेतु कायालयाने तो पुढे पाठविला नाही. निवडणूक प्रथमच लढविली असल्यामुळे त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. 
तसेच दिनांक २६ जुलै २०१६ रोजी तहसीलदार कार्यालय, पोलादपूर येथे खर्च सादर केल्याबाबतचे कागदपत्र, प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे ; 

ज्याअर्थी, श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, यांनी सेतू कार्यालयामध्ये खर्च सादर केल्याबाबत नमूद केल्यामुळे याबाबतचा अहवाल तहसीलदार 
यांना सादर करण्यास कळविले असता. उपोद्घात क्र . ( ६ ) अन्वये इकडे सादर केलेला आहे. त्यामध्ये नमूद केले आहे की , ग्रामपंचात तुर्भे बु. , 
येथील प्रभाग क्र . २ मधून सदस्य म्हणून श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत , निवडून आलेल्या आहेत व त्यांनी निवडणूक खर्च अजाणतेपणी सेतू 
कार्यालयामध्ये जमा केल्याबाबत त्यांचेकडे सांगितले आहे. खर्चाचेहिशोब २६ जुलै २०१६ रोजी त्यांचेकार्यालयाकडे सादर केलेले आहे ; 

श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, यांनी निवडणूक खर्च ३० दिवसांचे आत चुकून सेतू कार्यालयामध्ये जमा केल्याबाबत नमूद केलेले आहे . 
परंतु, याबाबतची पोहोच सादर केलेली नाही. तद्नंतर दिनांक २६ जुलै २०१६ रोजी तहसीलदार, पोलादपूर यांचेकडे खर्च सादर केलेला आहे. 
ग्रामपंचायत तुर्भे बु ., येथील निवडणुकीचेनिकाल दिनांक २१ एप्रिल २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार निवडणूक खर्च सादर 
करण्याची अंतिम दिनांक २० मे २०१६ पर्यंत होती. परंतु , श्रीमती दिक्षीत यांनी निवडणूक खर्च ६६ दिवसांच्या विलंबाने सादर केलेला आहे. सबब 
श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत यांनी सादर केलेला खुलासा अमान्य करण्यात येत आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (१ ) अन्वये ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या 
वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचेहिशेब देण्यात कसूर केल्यास अशा व्यक्तिस , अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षांच्या कालावधीकरिता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्याची तरतूद करण्यात आलेली 
आहे ; 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . (३ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम १४ ख (१ ) चे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

ज्याअर्थी, उपोद्घात क्र . ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाखालील निवडणुकांसह ग्रामपंचायतविषयक जिल्हाधिकारी यांचे सर्व 
काम अपर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, ग्रामपंचायत वझरवाडी येथील सार्वत्रिक /पोट निवडणुकीचेनिकाल दिनांक २१ एप्रिल २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. 
सदर दिनांकापासून ३० दिवसांत दिनांक २० मे २०१६ पर्यंत ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचेहिशेब राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे 
सादर करणे आवश्यक होते. परंतु , श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, रा . ग्रामपंचायत तुर्भे बु. तालुका पोलादपूर यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक खर्चाचे 
हिशोब सादर करण्यात कसूर केलेली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ख (१) मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, पी. डी . मलिकनेर , अपर 
जिल्हाधिकारी, रायगड खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 

आदेश 
श्रीमती कमळ नारायण दिक्षीत, यांना या आदेशापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता ग्रामपंचायत तुर्भे बु., ता. पोलादपूर येथील सदस्य 
म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरवित आहे . 


पी . डी . मलिकनेर, 
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A, NETAJI S2UBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


